महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) /(शिक्षण 
सक्षमीकरण शाखा) व सामान्य राज्य सेवा (प्रशासन 
शाखा) गट-ब मधील बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची यादी व 
रिक्त पदांची यादी प्रसिद्ध करणे- शुध्दीपत्र 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः बदली ३११९/प्र.क्र.२५/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-१३ फेब्रुवारी, २०१९ 
वाचा :-१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४१५/कार्या.१२, 
दिनांक ९ एप्रिल, २०१८ 
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. बदली ३११९/प्र.क्र.२५/प्रशा-२, 
दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०१९ 
४) आयुक्‍त (शिक्षण) कार्यालयाचे पत्र क्र. आशिका/आस्था-अ/ब.पा.अ./१०१/२०१९/११२७, 
दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०१९ 


उपरोक्त वाचा येथे नमूद केलेल्या दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णयामधील प्रपत्र ट मध्ये उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम संवर्गातील रिक्‍त पदांची माहिती 
प्रसिध्द करण्यात आली आहे. त्यामध्ये नांदेड जिल्ह्यांतर्गत असलेल्या रिक्‍त पदांच्या यादीमधील 
मुखेड ऐवजी धर्माबाद अशी दुरुस्ती करण्यात येत असल्यामुळे ते खालीलप्रमाणे दुरुस्त करुन 
वाचण्यात यावे. 


पंचायत समिती, मुखेड गटशिक्षणाधिकारी ०१ बिगर अवघड 
बदलीने रिक्‍त 
ऐवजी 
पंचायत समिती, धर्माबाद । गटशिक्षणाधिकारी ०१ बिगर अवघड 
बदलीने रिक्‍त 
असे वाचावे. 


२. तसेच, प्रपत्र ई मध्ये अधीक्षक, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-ब मधील 
बदलीपात्र अधिका-यांची यादी प्रसिध्द करण्यात आळी आहे. त्यामधील अ.क्र.१२ येथे श्रीमती 
मा.प्र.भोसले यांचे नावासमोर अमरावती हा महसूल विभाग नजरचुकीने नमूद झालेला आहे. त्यामध्ये 
दुरुस्ती करण्यात येत असून, तो कोकण महसुली विभाग असा वाचण्यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बदली-३११९/प्र.क्र.२५/प्रशा-२ 


92 श्रीम.मा.प्र. भोसले ०१/११/१५ | ०३ वर्षे ०६ महिने ३० अमरावती । 
अधीक्षक, वेतन व दिवस 
भ.नि.नि. पथक 
(माध्यमिक) बृहन्मुंबई (उ) 
ऐवजी 
१२ | श्रीम.मा.प्र. भोसले अधीक्षक, | ०१/११/१५ ०३ वर्षे ०६ महिने ३० बिगर शि 
वेतन व भ.नि.नि. पथक दिवस अवघड 
(माध्यमिक) बृहन्मुंबई (उ) 
असे वाचावे. 
3. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.शीचीघा89[॥9.90/. या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०२१४११५९०१८४२१ असा 


आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ravindra 
serialNumber=eaa3- Jaf2edb5809b000f33d263 
fa h a e 28f6cdac80ee32afdac3f68b5821d14e4 1 dffa, 
cn=Ravindra Pralhé 


Digitally signed by Ravindra Pralhad Ate 
c tra, 


19a55d170d3c93eff53c3ca69d1a772d, 


ad Ate 


Date: 2019.02.14 12:46:00 +05'30" 


(र. प्र. आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद. 


सर्व संचालक. 


सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचाळक. 


सर्व प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सात्तत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था. 


सर्व शिक्षणाधिकारी. 


गट-ब मधील सर्व बदलीपात्र अधिकारी. 


प्रत माहितीस्तव, 


१) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
२) अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
3) निवडनस्ती, प्रशा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


